ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या 
तरतूदीनुसार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
मंचाच्या सदस्य पदी विद्यमान कार्यरत 
सदस्यांची arya करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
दिनांक:-१२ मार्च, २०१८ 


वाचा:- १) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील नियम, २००० 
२) शासन निर्णय :- समक्रमांक, दि.०५.०२.२०१८ 
३) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआ/महा/आस्था-३/भरती/२०१७/११, 
दि.१४.०२.२०१८. 


शासन निर्णय:- 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या तरतूदीनुसार ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी 


राज्यामध्ये जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम, 


१० च्या पोटकलम, (३) व कलम ३० चे पोटकलम (२) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 


करुन जिल्हा मंचामध्ये सदस्यपदी विद्यमान कार्यरत सदस्यांची जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये 


सदस्य पदावर संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये पुर्ननियुक्‍्ती करण्यात आली होती. श्रीमती मनिषा संजय 


कुलकर्णी यांची सदस्य पदी पुनर्नियुक्ती करण्याची शिफारस निवडसमितीने राज्य आयोगास केली आहे. 


त्यानुसार राज्य आयोगाने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये श्रीमती कुलकर्णी यांची सदस्य पदावर जिल्हामंच, 


कोल्हापूर येथे Yaya करण्याची विनंती केली आहे. राज्य आयोगाने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये केलेल्या 


विनंतीनुसार श्रीमती मनिषा संजय कुलकर्णी यांची सदस्य पदावर जिल्हामंच, कोल्हापूर येथे पुनर्नियुक्‍्ती 


करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वरील विद्यमान सदस्यांची पुर्ननियुकक्‍्तीकरिता त्यांनी विहीत नमून्यातीळ शपथपत्र व हमीपत्र राज्य 


आयोगास सादर केल्यानंतर व त्यांनी त्यांच्या पदाचा प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रभावी होईल. 


सदरील सदस्य पदावरील पुर्ननियुक्ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, करण्यास याव्दारे शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 


अटीव शार्ती :- 


संबंधित उमेदवाराची पुर्ननियुक्‍ती ही वैद्यकीय तपासणी व पोलीस पडताळणी अहवालाच्या अधिन 


राहून, ज्यांचे पाळीस पडताळणी/वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्रतिकुल असतील/त्यामध्ये काही प्रतिकुल 


aR नमूद केले असल्यास त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. 


जिल्हा मंचाच्या सदस्यांची पुर्ननियुक्‍ती ५ वर्षासाठी किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्ष होईपर्यंत यापैकी 
जे अगोदर घडेल तो पर्यंत राहील. 


जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचातील सदस्यांना महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २००० च्या नियम ३ 


मधील पोटनियम (१) मधील तरतूदी व सदर नियमामध्ये वेळोवळी केलेल्या सुधारणानुसार वेतन/मानधन 


अनुज्ञेय राहील. 


जिल्हा मंचाचे सदस्य जिल्हा मंचाच्या कामासाठी दौर्‍यावर असतांना राज्य शासनाचा प्रथमश्रेणी 


अधिकाऱ्यांना अनुज्ञेय दैनिक व प्रवास भत्ता मिळण्यास ते पात्र राहतील. परंतु, त्यांना विमान प्रवास तसेच, 


वातानुकूलित प्रथम वर्गाचा रेल्वे प्रवास अनुज्ञेय राहणार नाही. 


महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २००० मधील नियम ३ (४) या तरतूदीनूसार संबंधित जिल्हा 


मंचाच्या सदस्यांना पदावरुन दूर करता येईल. 


लोकहितास्तव किंवा प्रशासकीय कारणास्तव जिल्हा ग्राहक मंचाच्या सदस्यांच्या सेवा एका जिल्हा 


मंचातून दुसऱया जिल्हा मंचामध्ये बदलीने योग्य असतील किंवा कामाचा भार किंवा प्रलंबित प्रकरणे 


विचारात घेता, राज्य आयोग ठरविल त्याप्रमाणे दोन जिल्हा मंचांना जोडून त्यांच्या सेवेचा उपयोग करुन 
घेता येईल. 


पुर्ननियुक्‍्तीचे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत संबंधितांनी पदभार न 


स्वीकारल्यास त्यांची नियुक्‍ती आपोआप रद्दबातल होईल. 


जिल्हा ग्राहक मंचाच्या सदस्यांच्या सेवाविषयक अन्य बाबी किंवा शर्ती ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 
१९८६ व महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम २००० व झासनाने त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार 


नियमित होतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 


३. उपरोक्त बाबींसाठी होणार खर्च मागणी क्र.एम-२ “२४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण (०४) (००) 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग व जिल्हा मंचाची स्थापना 


करणे (०४) (०१) मुंबई शहर (२४०८०२५१) ०२८ (व्यवसायिक सेवा)/मुफसल (२४०८०२६२) ०२८ (व्यवसायिक 


सेवा)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


Se उक्त शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०३१२१५५६४२३००६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


og99 


Bhaskar 
Baburao Patil : 


No 


(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महारारष्ट्र शासन. 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.मंत्री अनापुवग्नास यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 
) मा.राज्यमंत्री अनापुवग्रास यांचे खाजगी सचिव. 
) 

) 

) 

) 


मा.अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

अ.मु.स.(वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व .सग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


